मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.५८/कार्यासन-११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ मार्च, २०१९. 


पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०.९.२००१. 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०३१८/४२७/प्र.क्र.६१/कार्यासन ११,दि.०४.१०.२०१८. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.२१.२.२०१९. 
४. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र (|०.८१०/२०१९, दि.१५.०२.२०१९. 

शासन निर्णय: 


मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ३७४ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ 
च्या शासन निर्णयान्वये दि. १.१०.२०१८ ते दि.२८.२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील Te नमूद केलेल्या ३७४ अस्थायी पदांना या झासन निर्णयान्वये 
दि.१.३.२०१९ ते दि. ३०.९.२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
शकि 3 सहायक प्रंबधक ०२ 
२ सहायक अधीक्षक ०७ 
३ मुख्य लिपीक a. | 
४ न्याय लिपीक ३६ 
4 दुभाषी ३६ 
& स्वीय सहायक ०८ 
७ लघुलेखक (उ.श्रे.) 30 
८ लघुलेखक (नि.श्रे.) Pt ० 
९ मुख्य रोखपाल 03 
fg वरिष्ठ लिपीक ०३ 
| a9 | मुख्य टंकलेखक 10१ | 
१२ सहायक रोखपाल 1१0 | ० 
१३ लिपिक शिका शा 
१४ टंकलेखक ३९ 
१५ लिपिक टंकलेखक ७३ 
१६ वाहन चालक १२ 
१७ नाईक ०२ 
१८ शिपाई 48 
१९ हमाल १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.५८/कार्यासन-११ 


२० चपराशी PD ० 
२१ स्वच्छक ०२ 
२२ मेहतर Po q 
23 उद्चववाहक Po q 
२४ शिपाई (कंत्राटी पध्दतीने) 03 
२५ हमाल (कंत्राटी पध्दतीने) ०४ 
२६ चपराशी (कंत्राटी पध्दतीने) ०३ 
२७ सफाईंगार (कंत्राटी पध्दतीने) ०३ 
एकूण पदे ३७४ 


a: 


यासाठी होणारा खर्च मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई या कार्यालयासाठी मागणी क्र.जे- 


१,२०१४,न्यायदान,(०००)१०७ इलाखा शहर दंडाधिकारी न्यायालये, (००),(००)(०१) इलाखा शहर 
दंडाधिकारी न्यायालये (अनिवार्य)(२०१४ ०२३४) ०१- वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० या 
वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर ARM निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 


आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०६१७४८३०२७१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by Santosh Sampatti Navagi 
S t h S tt : C=IN, o=Governmen ‘t Of Maharasht Law And Judiciary 
बाप्या aa ५0. 1: siti 
N 8 mma कक ती 02001506011800579271148164600180 
ava g | re 2c2ae247dd6dd6f47462cd3, Sant Sampatti gire 
Date: 2019.03.06 17:49:48 +05'30° 
(सं.सं.नवगिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
विधी व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्य-२३,मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन ११ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


